शोतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसदंर्भात 
अभ्यास समिती गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१६/१२-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ जून, २०२३ 

शासन निर्णय:- 

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मा.मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली व मा.मंत्री (कृषि) यांचे 
उपस्थितीत दि.९ मे, २०२३ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये शोतमाल 
उत्पादनावरील खर्च कमी करणे, कृषि व संलग्न प्रक्रिया उद्योग / प्रकल्प सुरु करण्यातील अडचणी, ऊसाला 
एफआरपीप्रमाणे दरनिश्चिती तसेच विविध योजनांच्या होतकरीभिमुख अंमलबजावणीकरीता सुधारणा सुचविणे 
असे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. या मुद्यांच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचविण्याकरीता अभ्यास समिती 
स्थापन करण्याबाबत मा.मुख्यमंत्री यांनी निर्देश दिलेले आहेत. या समितीने राज्यातील विविध शेतकरी 
संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत विचारविनिमय करावा. वरील निर्देशास अनुसरुन खालीलप्रमाणे समिती गठित 
करण्यात येत आहे. 


१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे अध्यक्ष 
२. आयुक्‍त (साखर), साखर आयुक्तालय, पुणे सदस्य 
३. आयुक्त (दुग्ध व्यवसाय), वरळी, मुंबई सदस्य 
४. संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे सदस्य 
५. शोतकरी प्रतिनिधी (३) सदस्य 


सदर समितीने आपला अहवाल शासनास सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०११६३९०५३२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


AND ADF DEPARTMENT, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ARJUN DNYANDEO once ena 


2.5.4.20=170fd44be95d3a7a77d8546f4808670253372e2833a82be9 
harasht 


LANDGE ows 
(3. ST. लांडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. मंत्री (दुग्ध व्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


अपर मुख्य सचिव, सहकार व पणन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१६/१२-ओ 


८. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

९. आयुक्‍त (साखर), साखर आयुक्तालय, पुणे 

१०. आयुक्त (दुग्ध व्यवसाय), वरळी, मुंबई 

११. संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन) कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१२. श्री. विनायकराव पाटील, गाव-कवठा, ता.उमरगा, जि.उस्मानाबाद 
१३. निवडनस्ती-कार्या.१२-अओ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


